सर्वसमावेशक पिक विमा योजना खरीप २०२३ अंतर्गत 
उर्वरीत राज्य हिस्सा विमा हप्त्यापोटी रक्‍कम 
रु.२०६९,३४,६९,९५८/- इतका निधी योजनेची 
अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.२१४/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा- 


१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२.०४.२०२३ 
२) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/११-अे, दि.२३.०६.२०२३ 
३) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.५२/११-अ, दि.२६.०६.२०२३ 
४) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/११-अ, दि.२०.०७.२०२३ 
) 
) 
) 


५) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/११-अ, दि.५.१०.२०२३ 

६) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/भाग-१/११-अ, दि.५.१०.२०२३ 

७) संचालक(विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. सां.८/वि.ह.अनु./ 
खरीप-२३/१७६३/२०२४, दि.१५.१.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


राज्यात “सर्वसमावेशक पिक विमा योजना” राबविण्यास संदर्भ क्र.(२) अन्वये मान्यता देण्यात आली 
असून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ हंगामासाठी भारतीय 
कृषि विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंशुरन्स कं.लि., एचडीएफसी इर्गो जनरल 
इन्शुरन्स कंपनी लि., ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं.लि., युनायटेड इंडिया जनरल इंशुरन्स कं. लि., युनिवर्सळ 
सोम्पो जनरल SARS क॑. लि., चोलामंडलम एम एस जनरल SAR क॑. लि., रिळायन्स जनरल 
इंन्शुरन्स क॑. लि, , एस बी आय जनरल इंन्शुरन्स कं.लि. या ९ विमा कंपनींमार्फत संदर्भ क्र.(३) येथील 
शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. संदर्भ क्र. (४), (4) व (६) च्या शासन निर्णयान्वये खरीप हंगाम 
२०२३ करीता राज्य हिस्सा विमा हप्ता रक्‍कम रु.७४९.३७ कोटी व सर्वसमावेशक पिक विमा योजना लागू 
केल्यामुळे होतकरी हिस्सा रक्‍कम रु.१५५०.९८ कोटी विमा कंपन्यांना अदा करण्यात आला आहे. 
संचालक(वि.प्र) यांनी संदर्भ क्र. (७ च्या पत्रान्वये केळेल्या विनंतीस अनुसरून विमा कंपन्यांना खरीप 
हंगाम २०२३ मधील उर्वरीत पिक विमा हप्ता राज्य हिस्सा अनुदान रु. २०६९,३४,६९,९५८/- इतकी 
रक्‍कम वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.२१४/११ अ, 


शासन निर्णय:- 


कृषि आयुक्तालयाने सादर केलेली मागणी आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांचा विचार करता, 
सर्वसमावेशक पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ अंतर्गत योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा 
कंपन्यांना उर्वरीत राज्य हिस्सा पिक विमा हप्त्यापोटी रु. २०६९,३४,६९,९५८/- इतकी रक्कम 
खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


खरीप हंगाम २०२३ 


पोर्टलनुसार एकूण देय | विमा कंपन्यांना यापुर्वी | संदर्भ क्र.७ च्या पत्रान्वये 


विमा कंपनी राज्य हिस्सा विमा | वितरीत राज्य हिस्सा अनुदान प्राप्त शिफारशीस अनुसरुन 
हप्ता रक्‍कम (रु) (रु.) वितरीत करण्यात येणारी 
राज्य हिस्सा रक्‍कम (रु) 
3 : 
भारतीय कृषी विमा कंपनी १४७१०४६२३३ २४७४०५०४५५ 
४४३५३१५६० ९८९९०५० 
एचडीएफसी इगो ज. é 
ae ४८३२५५९५५ १४५८३६६०११ ४०२४८८९९४४ 


आयसीआयसीआय ४२३९७८३८१३ ५३२१६१५७२ ३७०७६२२२४१ 
aig. ot 


कं.लि., ३५७६४१७५२४ ८५१७६०३८६४ ३०५८८१३६६० 
रिलायन्स ज. इं. कं. लि. ३५६०३४३९५४ ५५८९३०१०९ ३००१४१३८४५ 
एसबीआय ज. इं. कं.लि., १३०१२८२५३६ ७६७१४१४२३४ ५३४१४११०२ 


युनायटेड इंडिया इं. कंपनी २६८५२५८३२३ ११२५३१३९७७ १५५९९४४३४६ 


युनिव्हर्सल सोम्पोज. इं. क॑ 
लि १९६२३४३९११ ६१९७०५३९६५ १३४२६३८५१६ 


एकुण खरीप हंगाम २०२३ २८१८७१७०११३ ७४९३७००१५५ २०६९३४६९९५८ 
राज्य हिस्सा 


२. सदरची रक्‍कम खरीप हंगाम २०२३ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापूर्वीच्या इतर 
हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खाळील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ करिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 

मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 

राज्य EEA (2809 A ६६४) योजनेतर, ३३- अर्थसहाय्य. 


४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक 
सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित poe शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त 
(कृषि) यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.२१४/११ अ, 


५. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचाळक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौप. संदर्भ क्र.२२/२०२४/व्यय-१, दि.२९.१.२०२४ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२४०२१३१८१९२८५१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NEETA EKNATH concent om AGRICULTUREAND 


2.5.4.20=f2bffd6992498e56663024368c7 2b33364cfb066d53682c53a425 
54d187a7c1, postalCode=400032, 


र, hte 
serialNumber=F325D659F47933958AA2D98F394DB95F94BE57548776492 
BA36E77EA1C4AA53B, cn=NEETA EKNATH SHINDE 


Date: 2024.02.13 18:29:13 +05'30 


(निता fre) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

६. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

९. वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

qo. सह सचिव (११-अ /२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

११. कक्ष अधिकारी (२- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१२. विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, नवीन स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, दलाल 
स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३. 

१३. विभागीय व्यवस्थापक, आयसीआयसीआय alas जनरल इंशुरन्स कं.लि., आयसीआयसीआय 
हाऊस, ४१४, वीर सावरकर मार्ग, सिध्दीविनायक मंदिराजवळ, प्रभादेवी, मुंबई- ४०० ०२५. 

१४. विभागीय व्यवस्थापक, एचडीएफसी इगो इंन्शुरन्स क॑. लि. डी-१०३ तीसरा मजला ईटन बिझनेस, 
डिस्ट्रीक्ट एल.एस.बी. मार्ग भांडूप (पश्चिम), मुंबई- ४०००७८ 

१५. विभागीय व्यवस्थापक, ओरिएन्टल इंन्शुरन्स कं.लि. पुणे. 

१६. विभागीय व्यवस्थापक, युनायटेड इंडिया इन्हारन्स कंपनी लिमिटेड, ३ रा मजला, काकडे ब्रिझ आयकोन 
युनिट क्र.२०२ ते २०७, गणेडाखिंड मार्ग, शिवाजीनगर, पुणे ४११ ०१६. 

१७. विभागीय व्यवस्थापक, युनिवर्सल सोम्पो जनरल SARA कं. लि. मुंबई 

१८.विभागीय व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम एस TANS SAR कं. लि., पुणे 

१९. विभागीय व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल SARA कं. लि, मुंबई 

२०. विभागीय व्यवस्थापक, एस बी आय जनरल SARA कं.लि. पुणे 

२१.निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


